अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक, 
गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्याच्या 
बदलीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१०१८/प्र.क्र.9७/का.१ ४२७ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०१८ 
संदर्भ:- नियोजन विभागाचे कार्यालयीन आदेशा क्रमांक बदली १११८/प्र.क्र.६८/ का.१४२७, 
दिनांक २०/०८/२०१८ 


शासन आदेठा 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचाळक, गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील 
श्री.प्र.कौ.पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास), मानव विकास समिती, जिल्हा 
नाशिक यांची संदर्भाधीन दिनांक २०/०८/२०१८ च्या आदेशान्वये जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव 
विकास), जिल्हा मानव विकास समिती, नंदूरबार या पदावर करण्यात आलेली बदली सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने रद्द करण्यात येत असून; श्री.प्र.कौ.पाटील यांची बदलीनंतरची पदस्थापना 
स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव, पदनाम व बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
सध्याचे कार्यालय 
(१) (र) (३) 
श्री.प्र. कौ.पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी, 


जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव । जिल्हा नियोजन समिती, 
विकास), मानव विकास समिती, 
जिल्हा नाशिक 


जिल्हा जळगाव 


२. संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी संबंधित अधिकाऱ्याच्या पदाचा कार्यभार अन्य अधिकाऱ्याकडे 
सोपवून उपरोल्लिखित अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे तसेच कार्यमुक्‍तीनंतर संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी बदली केलेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व त्या पदाचा कार्यभार स्वीकारावा. 


३. बदली झालेले अधिकारी बदलीच्या कार्यालयात रुजू झाल्यानंतर त्यांनी तात्काळ संबंधित 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची कार्यवाही सात 
दिवसांच्या आत करावी. अद्ययावत केलेले ई-प्रोफाईल संबंधित कार्यालयाने संबंधित अधिकाऱ्याच्या 
त्या महिन्याच्या वेतन देयकासोबत कोषागार कार्यालयास सादर केल्याशिवाय त्यांचे वेतन देयक 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-१०१८/प्र.क्र.9७/का.१४२७ 


कोषागार कार्यालयाने पारित करु नये. तसेच, अद्ययावत ई-प्रोफाईलच्या प्रती “संचालक, अर्थ व 


सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई” व शासनास पाठविण्यात याव्यात. ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची 


जबाबदारी संबंधित कार्यालयप्रमुखांची राहील. 


Ge 


संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास कार्यमुक्त 


केल्याबाबतच्या व रुजू करुन घेतल्याच्या आदेशाची प्रत या विभागास अग्रेषित करावी. 


घ्‌. 


सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८११०११५५९१५६७१६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Priyanka Ranjan stoners 


2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f5f69a709a20ae44 
359c483f3e1b0d4450728d0, Priyanka Ranj 


Chhapwale Caras. 


(प्रियांका रं. छापवाले ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री.प्र.कौ.पाटील, 
जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास), मानव विकास समिती, जिल्हा नाशिक 
(मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


मा.मुख्यमंत्री/ मा.मंत्री (नियोजन)/ मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 


३. आयुक्‍त, मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद 
४. जिल्हाधिकारी, नाशिक/ धुळे/ नंदुरबार/ जळगाव 


. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक 

. सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नाशिक 
. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय,नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगाव 


१०. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


